महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक आयपीएस- १७०७ / प्र.क्र. ५३४ / पोल-१, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक २१ जानेवारी, २००८. 


संदर्भ : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र क्रमांक, 
पोमसं / १ / सीबी / २००७ / २२९ /२००७, दिनाक १९.१०.२००७ 
शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम क्रमांक ४(४) खालील परंतुक (दोन) 
व ४(प) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी तसेच लगतनंतरच्या वरिष्ठ 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, पोलीस अधीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्याची खालील विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार, बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. याचे नांव ७७५६७७ पदोन्नती नंतर 
नियुक्तीचे ठिकाण 
श्री. सी. एस. पावसकर, | ora, पोलीस प्रशिक्षण | पोलीस उप आयुक्त / 
रापोसे. विद्यालय, धुळे. पोलीस अधीक्षक, 
[बदली आदेशाधिन] नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई. 
(रिक्त पदी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्याना त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


( कैलास वि. wit 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 

प्रति, 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

अधीदान व लेखा अधिकारी / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उपसचिव 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. | 

कक्ष अधिकारी, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (पोल-१) 


७९७ pol-ISTRANSFE&POSTING\LetterC.R $34.07 C S Pawaskar 1 


